पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याच्या 
अनुषंगाने शासनास शिफारशी 
करण्याकरिता तांत्रिक समिती गठित 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.२०/तां.क.३ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १५ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई -- 400 032. 
दिनांक - २४/०७/२०२३. 


वाचा - 
१) केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दिनांक १२/०५/२०२० रोजीच्या मार्गदर्शक 
सूचना. 
२) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (नागपूर खंडपीठ) येथे दाखल Suo Motu जनहीत 
याचिका क्र. ०३/२०२१. 
3) मा. मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाळी दिनांक १७/०५/२०२३ रोजी आयोजित 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना - 


सणांचे साजरीकरण विशेषत: सार्वजनिक स्तरावर होणारे सणांचे साजरीकरण हे मानव 
समूहाचे निसर्गाशी असलेले अनुबंध ES करत असते. पण अलिकडे सणांच्या साजरीकरणातून 
जाणते-अजाणतेपणी काही वेळा निसर्गाच्या जल व हवा या प्रमुख घटकांचे होणारे प्रदूषण सर्व 
मानवी समाजासाठी हानिकारक ठरत आहे. पर्यावरण विषयक विविध कायदे व त्या कायद्यांची 
अंमलबजावणी ही व्यापक जनहितार्थ असून त्यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग असणे आवश्‍यक आहे. 
दरम्यान, मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे दाखल Suo Motu जनहित याचिका क्र. 
०३/२०२१ मध्ये मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 
दिनांक १२/०५/२०२३ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या धर्तीवर पर्यावरणपूरक सण साजरे 
करण्याच्या अनुषंगाने धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. 
सदर समितीने धोरणाचा मसुदा शासनास सादर केला आहे. तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी व 
पर्यावरणपूरक पध्दतीने सण साजरे करण्यासाठी तांत्रिक अहवाल सादर करण्याकरिता तांत्रिक 
समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. 
दरम्यान, पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे दि. 
१७/०५/२०२३ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये मा. मुख्यमंत्री यांनी 
दिलेल्या निर्देशांनुसार तांत्रिक समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.२०/तां.क.३ 


शासन निर्णय - 


पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे दि. 
१७/०५/२०२३ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये मा. मुख्यमंत्री यांनी 
दिलेल्या निर्देशांनुसार खालील तांत्रिक समिती गठित करण्यात येत आहे — 


अ.क्र. | पदनाम 

बिळे मा. मुख्य सचिव अध्यक्ष 

२. | प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग सदस्य 

३. | अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग सदस्य 

४. | प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल | सदस्य 
विभाग 

५. | प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग सदस्य 

६. | प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग सदस्य 


आय.आय.टी मुंबई, राष्ट्रीय पर्यावरण तांत्रिक तज्ञ 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था यांचे प्रत्येकी एक 


प्रतिनिधी 
८. | SIAN काळे तांत्रिक तज्ञ 
९. | डॉ. Garda सोनटक्के तांत्रिक तज्ञ (पर्यावरण) 
१०, ०) डॉ. अजय देशपांडे तांत्रिक तज्ञ 


a8) १) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ | सदस्य सचिव 
१२) सहसंचालक (जल प्रदूषण नियंत्रण), महाराष्ट्र | संयोजक 
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 


समितीची कार्ये - 

१) प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तीमधील प्रदूषणकारी घटक कमी करण्याच्या 
शक्यतेची पडताळणी करून पुढील तीन महिन्यात याबाबतचा प्राथमिक अहवाल 
सादर करणे. 

२) केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिनांक १२/०५/२०२० रोजी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार पर्यावरणपूरक उत्सव साजरे करण्याच्या अनुषंगाने गठित 
केलेल्या समितीने सादर केलेल्या धोरणाच्या मसूद्याचे पुनर्विलोकन करून सदर 
धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता शासनास शिफारशी सादर करणे. 

३) प्रदूषण कमी करण्यासाठी व पर्यावरणपूरक पध्दतीने सण साजरे करण्याबाबत 
तांत्रिक समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारशी 
करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.२०/तां.क.३ 


४) पर्यावरणपूरक उत्सव साजरे करण्यास्तव अन्य बाबी / मुद्दयांच्या अनुषंगाने 
शिफारस करणे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५""५/.॥६॥१9॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२४१७२८३७४१०४ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MADANE VISHAL VISHWAS 
M A D A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce32 
V | S H A | 33edb83a20c38834c19f2e3793, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
INumber=CB16DB1CC002E1 15B709A8CA348A64 


serial 
83883493AAF53B7BE25836CDA1B57FF2DC, 
cn=MADANE VISHAL VISHWAS 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सायन, मुंबई. 

१०. मा. सर्व मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

११. संचालक, आय.आय.टी मुंबई. 

१२. संचालक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नागपूर. 
१३. डॉ.शरद काळे. 

१४. डॉ. यशवंत सोनटक्के. 

१५. डॉ. अजय देडापांडे. 

१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


